जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.३१/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२२. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०.०९.२००१. 


२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.३१/कार्यासन ११, दि.१६.०३.२०२२. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.१८.०८.२०२२. 
४.जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/ब-४/७६६/२०२२, दि.०३.०८.२०२२. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील २४८ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. न्यायालयांच्या संख्येमध्ये वाढ / घट होत असल्याने त्यानुसार एकूण २२२ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती सं.क्र.४ येथील पत्रान्वये करण्यात आली आहे. 

संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व 
सत्र न्यायालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील २२२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील पुढील TEMA नमूद केलेली २२२ 
अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
१ | लघुलेखक श्रेणी -१ ०६ 
२ | लघुलेखक श्रेणी -२ ०७ 
३ | लघुलेखक श्रेणी -३ १६ 
४ | अधीक्षक ०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.३१/कार्यासन ११ 


५ | सहायक अधीक्षक ०७ 
६ । वरिष्ठ लिपीक २४ 
कनिष्ठ लिपीक ८१ 

मुख्य बेलिफ ०४ 

९ | बैेलिफ १६ 
| 90. | ० | वाहनचालक ०२ 
।_११_ | १ | पुस्तक बांधणीकार a: 7 _| १ 
१२ | झेरॉक्स ऑपरेटर Po q 
१३ | शिपाई 42 
१४ | Baal 10१ | १ 
१५ | सफाईगार ०२ 
एकूण २२२ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र RATATAT, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत) (अनिवार्य) ०१- 
वेतन या लेखाश्ीर्षाखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२०११५९०३१२१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. HEMANGI 
AJIT SHETYE 


(हेमांगी शोट्ये) 
कक्ष अधिकारी 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, (पत्राने) 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सोलापूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKEKKKEKKKKKK समरी मसी समस मसल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


